महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन अधिसूचना, क्रमांक: वेपुर- ११२१/प्र.क्र. ८/सुधारणा-१६/सेवा-९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ एप्रिल, २०२१ 


पहा : १) शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर-२०१९/प्र.क्र.१ /सेवा-९, 
दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ 


शासन अधिसूचना 
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्राचे राज्यपाल, शासन अधिसूचना, वित्त विभाग, क्रमांक : वेपुर- 
२०१९/प्र.क्र. १/सेवा-९, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ सोबत जोडलेल्या अनुसूचीत पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करीत आहे:- 


पृष्ठ क्रमांक १३७ वरील (१०) गृह विभागांतर्गत (4) आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क या 
शीर्षकाखाली अ. क्र. ५ येथील पदनाम “संचाळक/)॥8०(0”” ऐवजी “संचालक (अंमलबजावणी व 
दक्षता)/॥6०0 (Implementation & vigilance)” असे वाचण्यात यावे. 


अ.क्र. ६ येथील हे पदनाम “विभागीय उप आयुक्‍्त/)॥/॥॥७०78। Deputy Commissioner” 
ऐवजी “उप आयुक्‍त (वरिष्ठ) (TE-3)/Deputy Commissioner (Senior)(Group-A)” असे 
वाचण्यात यावे. 


अ. क्र. ९ येथील पदनाम “उप आयुक्‍्त/ Deputy Commissioner” ऐवजी “उप आयुक्‍त 
(कनिष्ठ) (गट-ओ)/)8॥/ Commissioner (Junior) (Group-A)” असे वाचण्यात यावे. 


सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून तिचा संकेतांक २०२१०४२३१५०५०२८६०५ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


INDRAJEET 
SAMBHAJI GORE © बाळ 
(इंद्रजीत गोरे) 
उप सचिव, वित्त विभाग 


प्रति, 
१. राज्यपालांचे सचिव, 
२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. मंत्री व राज्यमंत्री, गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक, 
४. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/ विरोधी पक्षनेता विधानसभा यांचे स्वीय सहायक 
५. प्रधान सचिव, गृह विभाग. 
६. महाळेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 


शासन अधिसूचना क्रमांकः वेपुर- ११२१/प्र.क्र. ८/सुधारणा-१६/सेवा-९ 


७. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
८. महालेखापाल-२ (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

९. महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 
१०.संचाळक, SE व कोषागारे, मुंबई 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१४.लेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक (सवी 

१५.निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


